मौजे पारडगांव, ता. घनसावंगी, जि. जालना येथे 
नवीन श्रेणी-१ चा पशुवैद्यकीय दवाखाना स्थापन 
करणे व यासाठी आवश्‍यक विविध संवर्गातील एकूण 
०३ नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक पविआ -२०२१/प्र.क्र.०३/पदुम २ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक्र : ०१ जुन, 2022. 


वाचा :- 9) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासन 

पूरक पत्र क्र.जिवायो- 2090/ प्र.क्र. २९१/ TEA - ४, दि. ०१.०७.२०११ 

२) आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे पत्र क्र.व्हिणरचडी/४६/६६८७-९०/२०१६-१९/पसं- 
१२, दि.२४.०७.२०१९ 

3) वित्त विभागाचे पत्र क्र. पदनि-२०२१/ प्र.क्र.८३/आपुक दि.२०.०१.२०२२ 

४) वित्त विभाग पृष्ठांकन क्र. पदनि-२०२२/प्र. क्र.०६/आपुक दि.२३.०५.२०२२ 
अन्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२९.०४.२०२२ रोजी आयोजित 
उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या पार पडलेल्या सन २०२२ च्या दुस-या बैठकीचे 
इतिवृत्त 


प्रस्तावना:- 

शेतकरी/पश्ुुपाळक यांच्याकडील WIA पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून 
वाचा क्र.१ येथील दि.०१.०७.२०११ च्या शासन पूरक पत्रान्वये राज्यामध्ये नवीन श्रेणी-१ चा 
पशुवैद्यकीय दवाखाना स्थापन करण्यासाठीचे विविध निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत. 
श्रेणी-१ च्या पश्युवैद्यकीय दवाखान्याची स्थापना करण्यासाठी पज्ञुधन विकास अधिकारी, गट-अ, 
०१ पद, व्रणोपचारक, गट-ड ०१ पद आणि परिचर, गट-ड ०१ पद BAN एकूण ०३ पदांचा 
आकृतीबंध देखील मंजूर करण्यात आलेला आहे. 


दि.२९.०४.२०२२ रोजी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या सन २०२२ मधील 
दुस-या बैठकीत मौजे पारडगांव, ता. घनसावंगी, जि. जालना येथे नवीन श्रेणी-१ चा पश्नुवैद्यकीय 
दवाखाना स्थापन करण्यासाठी पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) ७ व्या वेतन आयोगातील 
वेतनश्रेणी (एस-२०, रू. ५६१००-१७७५००/-) या संवर्गाचे ०१ नियमित पद निर्माण करण्यास तसेच, 
०१ व्रणोपचारक आणि ०१ परिचर अज्ञा एकूण ०२ मनुष्यबळाच्या सेवा बाहययंत्रणेकडून 
घेण्याकरीता दोन काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली आहे. 
मौजे पारडगांव, ता. घनसावंगी, जि. जालना येथे नवीन श्रेणी-१ चा पश्ुवैद्यकीय दवाखाना स्थापन 
करणे तसेच सदरच्या स्थापनेसाठी Ue विकास अधिकारी, गट-अ चे ०१ नियमित पद निर्माण 
करणे आणि व्रणोपचारक, गट-ड ०१ पद आणि परिचर, गट-ड ०१ पद या ०२ पदांच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ -२०२१/प्र.क्र.०३/पदुम 2 


शासन निर्णय: 

मौजे पारडगांव, ता. घनसावंगी, जि. जालना येथे नवीन श्रेणी - १ चा पश्ुवैद्यकीय दवाखाना 
स्थापन करण्यास तसेच, सदरच्या स्थापनेसाठी पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) ७ व्या वेतन 
आयोगातील वेतनश्रेणी (एस-२०, रू.५६१००-१७७५००/-) या संवर्गाचे ०१ नियमित पद निर्माण 
करण्यास तसेच, ०१ व्रणोपचारक आणि ०१ परिचर अशा एकूण ०२ मनुष्यबळाच्या सेवा 
बाहययंत्रणेकडून घेण्याकरीता दोन काल्पनिक पदे निर्माण करून घेण्यास याव्दारे, शासनाची 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


नविन पदनिर्मितीचा तपशिल 
अ.क्र याने निर्माण सातव्या वेतन ीबंधाप्रमाण शेरा 
करावयाच्या पदाचे । आयोगानुसार वेतनश्रेणी | नव्याने निर्माण 
पदनाम करावयाच्या पदाची 
संख्या 
दिं Uae विकास एस-२०: (रू.५६१००- | नियमित नवीन पद 
अधिकारी, गट-अ १७७५००/-) निर्मिती 
(पशुवैद्यकीय पदवीधर ) 
INGA, गट-ड ple pd काल्पनिक पदनिर्मिती 
३ परिचर, गट-ड शिका | q सदर दोन्ही पदांच्या 
सेवा बाहयस्त्रोताव्दारे 
उपलब्ध करून 
घेण्यात याव्यात. 


व्रणोपचारक व परिचर (गट-ड) या पदांच्या सेवा बाहययंत्रणेद्ठारे उपलब्ध करून घेताना 
वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे पालन करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना यांना उपरोक्त पदांचे वेतन व भत्ते 
आहरित करण्यासाठी याव्दारे, आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


नविन पदनिर्मितीच्या तसेच, बाहयस्त्रोताव्दारे सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या अनुषंगाने वेतन 
व भत्त्यावरील खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षांतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 

मागणी क्र. डी-४, 

२४०३,पशुसंवर्धन 

१०१, पशुवैद्यकीय सेवा व पशुआरोग्य, 

(०८), पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, 

(०८) (०१),राज्य योजनांतर्गत योजना - रूग्णालये व दवाखाने (अनिवार्य) 
०१, वेतन 

३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

संकेतांक २४०३०२२२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ -२०२१/प्र.क्र.०३/पदुम २ 


पशुधन विकास अधिकारी,गट-अ चे ०१ नवनिर्मित पद भरण्यासंदर्भात आयुक्त पशुसंवर्धन, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४८/२०२१/व्यय-२ 
दि.१८.११.२०२१ यांच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभाग पृष्ठांकन क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.०६/ आपुक, 
दि.२३.०५.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मा. उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या 
दि.२९.०४.२०२२ रोजी पार पडलेल्या सन २०२२ च्या दुस-या बैठकीत उक्त नवीन पद निर्मितीस 
प्रदान करण्यात आलेल्या मान्यतेअन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२२०६०११११८४५३३०१ आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 
CHANDRAKALA —— ores 
DEVRAM GAVIT १ 0 तत 
(चंद्रकला गावित) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मां. मंत्री (पज्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
आयुक्त पशुसंवर्धन, पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, औरंगाबाद विभाग 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना 
६. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर. 
. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 
८. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, जालना 
. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना 
qo. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना 
११. वित्त विभाग (कार्यासन आपुक) मंत्रालय, मुंबई 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना 
१३. अवर सचिव (पदुम-३)/कक्ष अधिकारी (पदुम-१ व १६), कृषि व पदुम विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती/ पदुम-२ 


०9८ “७० AY WO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


